महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील 
सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती. 


महाराष्ट्र शासन, 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती-२०१९/प्र.क्र.9२/आ(संने), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ मार्च २०२० 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परिक्षा-२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा 


आयोगाने श्री. विपुल बाळू जाधव यांची जलसंपदा विभागात सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) गट- 
अ या पदावर शिफारस केली होती. सदरहू शिफारशीस अनुसरून झासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक 
२६.१२.२०१९ अन्वये श्री. जाधव यांची उक्त पदावर विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून तात्पुरती 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तथापि, श्री. जाधव यांनी दिनांक १०.०२.२०२० च्या पत्रान्वये नियुक्तीच्या 
पदावर रूजू होणे शाक्य नसल्याचे कळविले आहे. यास्तव शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक 
२६.१२.२०१९ अन्वये श्री. जाधव यांची सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) गट-अ या पदावर 
करण्यात आलेली तात्पुरती नियुक्‍ती या शासन निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३०९१५२७१६७७२७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


जं Digitally signed by Arvind Vitthalrao Pagar 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Water Resources 

A avs | Nn d Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e73e74e98305e43eb295d08ba37550053b948b587f77b 
90efdc8b9ff1 6d8e158, 


1 serialNumber=3c4bfae1 1cba198118c1c28e0ff34686b6c0a82a27 
| h a fa O a g a [| 0584a7daed60418b2f32ca, cn=Arvind Vitthalrao Pagar 
Date: 2020.03.09 15:31:03 +05'30° 


(अरविंद वि. पगार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 

महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, 
नाशिक. 

महाळलेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
संचालक, SA व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१९/प्र.क्र.9२/आ(संनि), 


११) 
१२) 


१३) 


१४) 


उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, कार्यासन आ(वर्ग-१)/आ(वर्ग-२)/आ(प्रशिक्षणो/गोपनीय/नोंदणी शाखा, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

श्री. विपुल बाळू जाधव, सर्वे नं.३१२, प्लाट नं.१/२/३, सरगम रो हाऊस नं.८, वृंदावन 
नगर, आडगांव शिवार, नाशिक (नोंदणीकृत टपालाने) 

संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


